राज्य सेवा (मुख्य) परिक्षा-२०१५ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने शिफारस केलेल्या सहाय्यक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी 
करिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमव्हीडी-०४१६/प्र.क्र.२००/परि-४ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २५ मे, २०१६. 


वाचा: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२अ, दि.२०/०१/२०१४. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.टिआरएन ०३१६/प्र.क्र.३८/१६/१८-ब, दि.१९/०३/२०१६. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि.२०/०२/२०१६. 
४ शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१६/प्र.क्र.३३/१६/१८ब, 
दि.१६/०४/२०१६. 


प्रस्तावना :- 

राज्य सेवा मुख्य परिक्षा - २०१५ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील १३ पदांकरिता उमेदवारांची शिफारस केली आहे. 
दि.०२/०५/२०१६ पासून गट-अ संवर्गातील अधिका-यांनी यशदा, पुणे या संस्थेमध्ये व गट-ब संवर्गातील 
अधिका-यांचे वनामती, नागपूर या संस्थेमध्ये सामान्य प्रशासन विभागामार्फत एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण सुरु 
करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने मोटार वाहन विभागातील उपरोक्त नमूद १३ पदांसाठी प्रशिक्षण पूर्ण 
होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी (दोन वर्ष) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्य सेवा (मुख्य) परिक्षा -२०१५ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब संवर्गासाठी (रुपये ९३००-३४८००, ग्रेड पे रुपये ४६००) या वेतनश्रेणीत १३ 
अधिसंख्य पदे दि.०२/०५/२०१६ पासुन दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


2. सदर अधिसंख्य पदे परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात 
येत आहेत. 
3. सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक दि.१६/०४/२०१६ अन्वये एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 


कार्यक्रम-३ (सीपीटीपी-३) साठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थींच्या 

वेतनाबाबत निर्देश दिले आहेत. 

४. त्यानुसार खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:- 
अ)  सीपीटीपी-३ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणारे सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे 
दि.०२/०५/२०१६ ते दि.०६/०८/२०१६ या १४ आठवड्यांच्या कालावधीत वनामती, नागपूर येथे 
(टप्पा क्र.१ व २ चे) प्रशिक्षण घेणार असून सदर प्रशिक्षणात दि.०२/०५/२०१६ ते दि.०६/०८/२०१६ 
या १४ आठवड्यांच्या कालावधीत (टप्पा क्र.१ व २) द्यावयाच्या ठोक वेतनासाठी प्रति महिना प्रति 
अधिकारी रु.२०,०००/- या प्रमाणे एकत्रित रित्या अग्रिम निधी परिवहन आयुक्‍त यांनी वनामती, 
नागपूर यांना उपलब्ध करुन द्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१६/प्र.क्र.२००/परि-४ 


बो परिवहन आयुक्‍त यांनी अग्रिम उपलब्ध करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणासाठी रुजू झालेल्या 
प्रशिक्षणार्थींची संख्या वनामती, नागपूर या संस्थेकडून प्राप्त करुन घ्यावी. 
क) परिवीक्षाधीन कालावधीतील एकत्रित पायाभूत प्रशिक्षण व अनिवार्य संलग्नतेचा (टप्पा क्र.१ 
व २) प्रशिक्षणाचा भाग पूर्ण झाल्यानंतर (एकूण १४ आठवड्यानंतर) प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाधीन 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मोटार वाहन विभागाकडे तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या टप्प्यासाठी 
हजर झाल्यापासून या उमेदवारांना नियमित वेतन प्रदान करण्यात येईल. त्यास प्रमाणे आधिच्या १४ 
आठवड्यांच्या कालावधीत अदा करण्यात आलेली ठोक वेतनाची रक्‍कम व नियमित वेतन यामधील 
फरकाची रक्‍कम एक रकमी अदा करण्यात यावी. 
षु. संबंधीत अधिका-यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च टाकून तो त्या त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.२०/०२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०५२५१६४१२०४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay Madhukar 


ee Lite 
V 1] वे y DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Desk Officer, 
1 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M a d h u ka r L I t e cn=Vijay Madhukar Lite 
Date: 2016.05.30 11:38:07 +05'30' 
(विजय fere) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 

२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

3) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधीनी, राज भवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे. 

४) महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, अमरावती 
रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२४१०. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

६) वित्त विभाग, व्यय-८ / वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

७) सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष १८ ब), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

८) निवड नस्ती, परिवहन ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


